RNI No.MAHBIL / 2009 / 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ८ , अंक १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे २० , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


वित्त विभाग 


7 


संदर्भ 


+ 


मादामा कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ मार्च २०२२ . 
( १ ) भारत सरकारच्या Ministry of Environment , Forest and Climate Change यांचे क्र .१७०१२ / 

०१ / २०२० - IFS - II , दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० रोजीचे पत्र 
( २ ) विशेष राज्यकर आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्रमांकः राउआ -२०२२ / मुख्या -४ / आस्था -२ / कार्यमुक्त / श्री . माने , 

रासआ / ब -३३५ , दिनांक १७ मार्च २०२२ . 


आदेश 


1 


क्रमांक विकअ -१०२२ / प्र.क्र .६२ / २०२२ / विक्रिकर ( प्रशा -२ ) .– संदर्भ क्रमांक १ च्या पत्रान्वये श्री . नवनाथ शिवाजी माने , राज्यकर सहायक 
आयुक्त यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षा -२०१ ९ द्वारे भारतीय वन सेवेमध्ये ( Indian Forest Service ) नियुक्तीसाठी निवड 

९ 
झाली असून इंदिरा गांधी नॅशनल फॉरेस्ट अॅकॅडमी , देहरादून येथे प्रशिक्षणासाठी रुजू होण्याकरीता श्री . नवनाथ माने यांना कार्यमुक्त करण्याचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक २ अन्वये विशेष राज्यकर आयुक्त कार्यालयाने पाठविला आहे . 

२. या अनुषंगाने श्री . नवनाथ शिवाजी माने यांना भारतीय वन सेवा ( Indian Forest Service ) या केंद्र शासनाच्या सेवेमध्ये रूजू 
होण्यासाठी सहायक राज्यकर आयुक्त या पदावरून दिनांक २३ मार्च २०२२ ( म.पू. ) पासून या आदेशाद्वारे कार्यमुक्त करण्यात येत आहे . 

३. श्री . नवनाथ शिवाजी माने यांचा राज्यकर सहायक आयुक्त पदावरील धारणाधिकार कार्यमुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षांसाठी अबाधित 
राहिल व तद्नंतर तो आपोआप संपुष्टात येईल . तसेच श्री . माने यांची धारणाधिकार कालावधीत मूळ पदावर पुनर्नियुक्ती झाल्यास , मूळ 
पदाच्या ज्येष्ठतेचे लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनघा पटवर्धन , 
कार्यासन अधिकारी . 


( 
१ 
) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


لہ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 

ते 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd March 2022 . 


NOTIFICATION 


1 


No. SPP.3822 / 219 / CR.10 / D - XIV . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. Il of 1974 ) the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv . Sangita Phad , as “ Special Public Prosecutor " for conducting the Session case No.160 / 
2010 pending before Hon'ble Sessions Court , Kalyan , District Thane , which is arising out of C.R.No.78 / 
2009 registered at Bajarpeth Police Station , Kalyan , District Thane . 

2. Lump sum fees of Rs . 35,000 ( Rupees Thirty Five Thousand Only ) as quoted by Adv . Sangita 
Phad has been already deposited by the applicant Shri Vishwanath Pundlik Jadhav and Shri Machhindra 
Devanand Jadhav with the Government , vide R.B.I. Challan No.6201 , dated 22nd March 2022. The amount 
will be paid to Adv . Sangita Phad after completion of the case . 

3. Her appointment are strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra 
Law Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any 
reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 

Section Officer . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा 


आदेश 
जा.क्रमांक / कक्ष -७ / वसुली / क .१५६ / अधिकार / सन २०२१ / ९ ८८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मनोहर माळी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा या आदेशान्वये 
दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप मार्केटींग फेडरेशन लि . मुंबई शाखा सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


1 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


जिल्हा पणन अधिकारी , सातारा 


जिल्हा पणन अधिकारी , सातारा 


वसुली अधिकारी 


सातारा जिल्हा 


1 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील 
“ अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा 
अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे 
यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथेलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६० अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

( ७ 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


1 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी 
वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी , दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप मार्केटींग फेडरेशन लि . , मुंबई शाखा , सातारा असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


1 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा 
अद्यावत तारखेपर्यंतचा संपूर्ण तपशिल नोटीस / आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे . 


सातारा , 
दिनांक २२ मार्च २०२२ . 


मनोहर माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


आदेश 


जावक क्रमांक ना . बँका / १ - सआ / हिंदुस्थान बँक / का.क . १५६ / २०२२ / ६८१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे , या आदेशान्वये हिंदुस्थान को - ऑप . बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक 
१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


वरिष्ठ अधिकारी 


२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 
श्री . परेश श्रीरंग कारंडे 
श्री . प्रशांत भालचंद्र कोळी 
श्री.अजित हणंमत पाटील 
श्री . निलिमा प्रविण कोळी 
श्री . शरद एकनाथ नेवसे 
श्री . प्रदिप मंगलदास भोईर 


शाखा व्यवस्थापक 


३ 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 
ठाणे जिल्हा 
ठाणे जिल्हा 
ठाणे जिल्हा 
रायगड जिल्हा 
महाराष्ट्र राज्य 


४ 


शाखा व्यवस्थापक 


५ 


शाखा व्यवस्थापक 


६ 


शाखा व्यवस्थापक 


अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ( १ ) मुंबई शहर यांना सादर करावी . 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट " या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली 
अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , हिंदुस्थान को - ऑप . बँक लि . , 
मुंबई " असा फलक लावता येईल . 


६ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र - पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक 
आहे . 


पुणे , 
दिनांक २८ मार्च २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा 


1 


आदेश 
जा.क्र . / कक्ष -१ / वसुली / क .१५६ / अधिकार / सन २०२२ / १०२६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 
मला प्राप्त करणेत आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , मनोहर माळी , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सातारा या आदेशान्वये दि 
महाबळेश्वर अर्बन को - ऑप . बँक लि . महाबळेश्वर , ता . महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्जवसुली करणेकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


1 


: 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


राजेंद्रनाथ विष्णू सपकाळ 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


सातारा जिल्हा 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील दिनांक २४ जून २०१६ रोजीच्या विहीत नमुन्यातील 
“ अ -३ ” , “ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , किंवा तो ज्या पदावर पदाधिकारी म्हणून कार्यरत असल्यास त्याची सेवा खंडीत झाल्यास अशा 
अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले वसुलीचे अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसुली केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा वापर मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे 
यांचे कार्यालयाकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार आदेशिकेचा खर्च म्हणून करावयाचा आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६० अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " / किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी 
वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी , दि महाबळेश्वर अर्बन को - ऑप . बँक लि . महाबळेश्वर , ता . महाबळेश्वर , जिल्हा 
सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल . 


1 


1 


1 


1 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी . 


1 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व कॉस्ट ऑफ प्रोसेस रक्कम याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने कलम १५६ अथवा नियम १०७ अन्वये कारवाई करताना थकबाकीदाराकडून येणे असलेल्या एकूण रकमेचा 
अद्यावत तारखेपर्यंतचा संपूर्ण तपशील नोटीस / आदेशात नमूद करणे बंधनकारक आहे . 


सातारा , 
दिनांक २३ मार्च २०२२ . 


मनोहर माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा . 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 

कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


अधिसूचना 


क्रमांक कृषिआ -३२२२ / प्र . क्र . ८१ / १६ - अ.- कृषि विभागाच्या अखत्यारीतील कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त खालील विवरणपत्रामध्ये 
नमूद अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट - ब ( कनिष्ठ ) संवर्गामधील पदावर नामनिर्देशनाने , त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यापासून दोन 
वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . 

विवरणपत्र 


अ.क्र . अधिकाऱ्यांचे नाव 


मराठी भाषा व 


विभागीय 
चौकशीबाबत 


विहित विभागीय 
लेखा परीक्षा 
उत्तीर्ण 


परिविक्षा 
कालावधी 


हिंदी भाषा परीक्षा 


विहित 
संगणक 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 


दीर्घ मुदतीच्या 
तत्वावर नियुक्ती , 

दिनांक 


उत्तीर्ण होण्यातून 


सद्यःस्थिती 


सूट 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


१ 


श्री . नरेंद्र 
ज्ञानेश्वर वेताळ . 


उत्तीर्ण 
जुलै , 
२०० ९ . 


उत्तीर्ण 
६ फेब्रुवारी 
२०११ . 


मराठी भाषा परीक्षा 
सूट आदेश दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१८ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण आदेश दिनांक 
२२ सप्टेंबर २०२१ . 


प्रस्तावित / प्रलंबित २१ ऑगस्ट २०० ९ २७ ऑगस्ट २०११ 
नाही . 

ते 

( म . पू . ) 
२० ऑगस्ट २०११ 
या कालावधीत ६ दिवस 

रजा घेतली . त्यामुळे 
परिविक्षाधीन कालावधी 


वाढवून दिनांक २६ ऑगस्ट 
२०११ ( म.नं. ) रोजी 

समाप्त होतो . 


२ 


श्री . चंद्रकांत 


उत्तीर्ण 


उत्तीर्ण 
११ मे 


बाबुराव जांगळे . 


एप्रिल , 


२०१५ . 


२०१८ . 


मराठी भाषा परीक्षा 
सूट आदेश दिनांक 
७ ऑक्टोबर २०१५ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 
सूट आदेश दिनांक 
९ ऑक्टोबर २०१५ . 


प्रस्तावित / प्रलंबित 

११ जून २०१३ १८ जुलै २०१५ 
नाही . 

ते 

( म . पू . ) 
१० जून २०१५ 
या कालावधीत ३७ दिवस 

रजा घेतली . त्यामुळे 
परिविक्षाधीन कालावधी 
वाढवून दिनांक १७ जुलै 
२०१५ ( म.नं. ) रोजी 

समाप्त होतो . 


३ 


श्री . पवन 


उत्तीर्ण 


१६ जानेवारी 


उत्तीर्ण 
मे , 


प्रस्तावित / प्रलंबित 

नाही . 


बाबुलाल बैनाडे . 


११ मे 


२०२० ( म . पू . ) 


२०१२ . 


२०१८ . 


मराठी भाषा परीक्षा 
सूट आदेश दिनांक 
१७ नोव्हेंबर २०१ ९ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण आदेश दिनांक 
१७ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


१३ नोव्हेंबर २०१७ 

ते 
१२ नोव्हेंबर २०१ ९ 
या कालावधीत ६४ 
दिवस रजा घेतली . 
त्यामुळे परिविक्षाधीन 


कालावधी वाढवून 


दिनांक १५ जानेवारी 


२०२० ( म.नं. ) रोजी 

समाप्त होतो . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


उत्तीर्ण 


६ डिसेंबर 


उत्तीर्ण 
जुलै , 
२००८ . 


प्रस्तावित / प्रलंबित 

नाही . 


११ मे 


६ नोव्हेंबर २०१७ 

ते 
५ डिसेंबर २०१ ९ . 


२०१ ९ ( म . पू . ) 


1 


२०१८ . 


श्री . अभिजीत मराठी भाषा परीक्षा 
प्रकाश लाड . 

सूट आदेश दिनांक 

१ एप्रिल २०१ ९ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 
उत्तीर्ण आदेश दिनांक 

१ एप्रिल २०१ ९ . 
श्री . समीर मराठी भाषा परीक्षा 
केशवराव वाळके . सूट आदेश दिनांक 

३० नोव्हेंबर २०१ ९ 
व हिंदी भाषा परीक्षा 

आदेश दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


उत्तीर्ण 


११ नोव्हेंबर 


उत्तीर्ण 
११ मे 


प्रस्तावित / प्रलंबित 

नाही . 


११ नोव्हेंबर २०१७ 

ते 
१० नोव्हेंबर २०१ ९ 


जून , 
२०१७ . 


२०१ ९ ( म . पू . ) 


२०१८ . 


+ 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना राजपत्रीत अधिकाऱ्यांकरिता विहित असलेली मराठी भाषा व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तार्ण केलेली आहे / उत्तीर्ण 
होण्यातून सूट देण्यात आली आहे . या अधिकाऱ्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांकरिता विहित केलेली विभागीय लेखा परीक्षा व संगणक अर्हता परीक्षा 
उत्तीर्ण केली आहे . त्यांचा परिविक्षा कालावधीतील गोपनीय अभिलेख व कामाचा मूल्यनिर्धारण अहवाल चांगला आहे . तसेच उक्त अधिकाऱ्यांना 
परिविक्षाधीन कालावधीत त्यांचे विरुद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी प्रस्तावित / प्रलंबित नाही . 

३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी वरील विवरणपत्रातील स्तंभ -८ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला समाप्त करण्यात येत असून 
त्यांची स्तंभ - ९ मध्ये नमूद दिनांकापासून महाराष्ट्र कृषि सेवा , गट - ब ( कनिष्ठ ) संवर्गातील पदावरील तात्पुरती स्थानापन्न नियुक्ती दीर्घ मुदतीच्या 
तत्वावर पुढे सुरू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना अर्जुन , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


११ 


THE CHIEF METROPOLITAN MAGISTRATE , MUMBAI 
No. CMM / A - 185 / LEAVE / 04 / 2022 .- The Chief Metropolitan Magistrate , Mumbai is pleased 
to grant the following Judicial Officers leave for the period mentioned against their names . 
Name and Designation 

Period of Leave 
1. Shri G. P. Bawaskar , 

Three days Earned leave from 16th February 
Addl . Chief Metropolitan 

2022 to 18th February 2022 with permission to 
Magistrate , 3rd Court , 

avail suffix Holiday on account of Chhatrapati 
Esplanade , Mumbai . 

Shivaji Maharaj Jayanti on 19th February 2022 
and Sunday on 20th February 2022 , and also 
with permission to leave Headquarter from 
15th February 2022 ( A.O.H. ) till 21st February 

2022 ( B.O.H. ) . 
2. Shri K. H. Thombre , 

Two days Commuted leave from 21st February 
Addl . Chief Metropolitan 

2022 to 22nd February 2022 with permission 
Magistrate , 9th Court , 

to avail prefix Sunday on 20th February 2022 . 
Bandra , Mumbai . 
. 3. Shri J. Y. Ghule , 

Ten days Commuted leave from 9th February 
Addl . Chief Metropolitan 

2022 to 18th February 2022 with permission 
Magistrate , 11th Court , 

to avail suffix Holiday on account of Chhatrapati 
Kurla , Mumbai . 

Shivaji Maharaj Jayanti on 19th February 2022 

and Sunday on 20th February 2022 . 
4 . Shri S. B. Bhajipale , 

Seven days Earned leave from 16th February 
Addl . Chief Metropolitan 

2022 to 22nd February 2022 with permission to 
Magistrate , 37th Court , 

leave Headquarter from 15th February 2022 
Esplanade , Mumbai . 

( A.O.H. ) till 23rd February 2022 ( B.O.H. ) . 
5. Shri A. S. Chonde , 

Two days Earned leave from 10th February 
Metropolitan Magistrate , 

2022 to 11th February 2022 with permission 
6th Court , Mazgaon , Mumbai . 

to avail suffix second Saturday and Sunday on 
12th February 2022 and 13th February 2022 
respectively , and also with permission to leave 
Headquarter from 9th February 2022 ( A.O.H. ) 

till 14th February 2022 ( B.O.H. ) . 
6. Smt . K. M. Chavan , 

Five days Commuted leave from 21st February 
Metropolitan Magistrate , 

2022 to 25th February 2022 with permission 
16th Court , Ballard Pier , 

to avail prefix Holiday on account of Chhatrapati 
Mumbai . 

Shivaji Maharaj Jayanti on 19th February 2022 , 
Sunday on 20th February 2022 and suffix fourth 
Saturday and Sunday on 26th February 2022 and 

27th February 2022 respectively . 
7. Shri A. R. Malvade , 

Three days Earned leave from 9th February 
Metropolitan Magistrate , 

2022 to 11th February 2022 with permission to 
17th Court , Borivali , 

avail suffix second Saturday and Sunday on 
Mumbai . 

12th February 2022 and 13th February 2022 
respectively , and also with permission to leave 
Headquarter from 8th February 2022 ( A.O.H. ) 
till 14th February 2022 ( B.O.H. ) . 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 

ते 
Name and Designation 

Period of Leave 
8. Smt . D. P. Kaduskar , 

Three days Earned leave from 21st February 
Metropolitan Magistrate , 

2022 to 23rd February 2022 with permission 
18th Court , Girgaon , 

to avail suffix Holiday on account of Chhatrapati 
Mumbai . 

Shivaji Maharaj Jayanti on 19th February 2022 

and Sunday on 20th February 2022 . 
9 . Shri A. V. Kulkarni , 

Three days Commuted leave from 3rd February 
Metropolitan Magistrate , 

2022 to 5th February 2022 . 
23rd Court , Esplanade , 

Mumbai . 
10. Shri P. K. Raut , 

Three days Earned leave from 9th February 
Metropolitan Magistrate , 

2022 to 11th February 2022 with permission to 
27th Court , Mulund , 

avail suffix second Saturday and Sunday on 
Mumbai . 

12th February 2022 and 13th February 2022 
respectively , and also with permission to leave 
Headquarter from 8th February 2022 ( A.O.H. ) 

till 14th February 2022 ( B.O.H. ) . 
11 . Shri S. A. Bafna , 

Five days Earned leave from 4th February 
Metropolitan Magistrate , 

2022 to 8th February 2022 . 
30th Court , Kurla , 

Mumbai . 
12 . Shri J. C. Dhengale , 

Three days Earned leave from 31st January 
Metropolitan Magistrate , 

2022 to 2nd February 2022 with permission to 
36th Court , MCT , Mumbai . 

avail prefix Sunday on 30th January 2022 . 
13 . Shri S. B. Patil , 

Four days Earned leave from 8th February 
Metropolitan Magistrate , 

2022 to 11th February 2022 with permission to 
39th Court , Vile Parle , 

avail prefix Sunday on 6th February 2022 and 
Mumbai . 

Holiday declared on 7th February 2022 and 
suffix second Saturday and Sunday on 12th 
February 2022 and 13th February 2022 
respectively , and also with permission to leave 
Headquarter from 5th February 2022 ( A.O.H. ) 

till 14th February 2022 ( B.O.H. ) . 
14 . Shri S. D. Kamat , 

Four days Earned leave from 22nd February 
Metropolitan Magistrate , 

2022 to 25th February 2022 with permission to 
43rd Court , Borivali 

avail suffix fourth Saturday and Sunday on 26th 
Mumbai . 

February 2022 and 27th February 2022 
respectively , and also with permission to leave 
Headquarter from 22nd February 2022 ( A.O.H. ) 

till 28th February 2022 ( B.O.H. ) . 
15 . Shri V. K. Umale , 

Three days Earned leave from 3rd March 2022 
Metropolitan Magistrate , 

to 5th March 2022 with permission to avail suffix 
50th Court , Vikhroli , 

Sunday on 6th March 2022 , and also with 
Mumbai . 

permission to leave Headquarter from 2nd March 

2022 ( A.O.H. ) till 7th March 2022 ( B.O.H. ) . 
16 . Shri S. A. Bajaj , 

Four days Earned leave from 14th February 
Metropolitan Magistrate , 

2022 to 17th February 2022 with permission to 
53rd Court , Mulund , 

avail prefix second Saturday and Sunday on 12th 
Mumbai . 

February 2022 and 13th February 2022 
respectively , and also with permission to leave 
Headquarter from 11th February 2022 ( A.O.H. ) 
till 18th February 2022 ( B.O.H. ) . 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


१३ 


Name and Designation 


Period of Leave 


Six days Earned leave from 24th January 2022 
to 29th January 2022 with permission 
to leave Headquarter for the said period . 


Ten days Commuted leave from 27th January 
2022 to 5th February 2022 . 


17 . Smt . K. P. Rathore , 

Metropolitan Magistrate , 
54th Court , Mazgaon , 

Mumbai . 
18 . Shri P. P. Kulkarni , 

Metropolitan Magistrate , 

57th Court , Kurla , Mumbai . 
19 . Shri B. B. Gaware , 

Metropolitan Magistrate , 

62nd Court , Dadar , Mumbai . 
20. Smt . S. A. R. Sayed , 

Metropolitan Magistrate , 
63rd Court , Andheri , 
Mumbai . 


Seven days Commuted leave ( for Covid - 19 ) from 
5th January 2022 to 11th January 2022 . 


Two days Earned leave from 24th February 
2022 to 25th February 2022 with permission to 
avail prefix fourth Saturday and Sunday on 
26th February 2022 and 27th February 2022 
respectively , and also with permission to leave 
Headquarter from 23rd February 2022 ( A.O.H. ) 
till 28th February 2022 ( B.O.H. ) . 
Six days Commuted leave from 31st January 
2022 to 5th February 2022 . 


22 . 


Three days Commuted leave from 8th February 
2022 to 10th February 2022 . 


21 . Shri C. P. Kashid , 

Metropolitan Magistrate , 
65th Court , Andheri , Mumbai . 
Shri V. C. Gawai , 
Metropolitan Magistrate , 

66th Court , Andheri , Mumbai . 
23. Shri V. C. Gawai , 

Metropolitan Magistrate , 

66th Court , Andheri , Mumbai . 
24 . Shri M. V. Chavhan , 

Metropolitan Magistrate , 
70th Court , Mazgaon , 
Mumbai . 


Four days Commuted leave from 15th February 
2022 to 18th February 2022 . 


Three days Earned leave from 16th February 
2022 to 18th February 2022 with permission to 
avail suffix Holiday on account of Chhatrapati 
Shivaji Maharaj Jayanti on 19th February 2022 , 
and also with permission to leave Headquarter 
from 15th February 2022 ( A.0.H. ) till 21st 
February 2022 ( B.O.H. ) . 
Two days Earned leave from 24th January 
2022 to 25th January 2022 with permission to 
avail prefix fourth Saturday and Sunday on 22nd 
January 2022 and 23rd January 2022 
respectively , and also with permission to leave 
Headquarter from 21st January 2022 and 
( A.O.H. ) till 27th January 2022 ( B.O.H. ) . 


25 . 


Smt . N. N. Sheikh , 
Metropolitan Magistrate , 
72nd Court , Vikhroli , 
Mumbai . 


On return from leave the above mentioned Judicial Officers are re - posted to their respective 
posts . 

Certified under rule 39 exception 2 ( 2 ) ( b ) ( i ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on 
leave during the above period . 


Mumbai , 
dated 7th March 2022 . 


S. T. DANDE , 
I / c . Chief Metropolitan Magistrate , 

Esplanade , Mumbai . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 

ते 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read .— In pursuance of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in 

Writ Petition ( C ) No. 699 of 2016 . 
No. A - 1228 / 544 / 2022. - In exercise of the powers conferred by the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974 ) , and of all other powers enabling it in this behalf , the High Court is pleased to 
identify and designate the Special Court / s , to try the criminal cases against the elected Members 
of Parliment , Members of Legislative Assembly or Members of Legislative Council ( past & present ) 
pending before the Court / s of Magistrate as under : 


> 


Sr. No. 


1 . 


Name and designation of Judicial Officer / s 

Identified and designated as Special Court / s 
Shri Ekanath Koyappa Chougale , 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Jath , District Sangli . 
Shri Vinayak Dattatray Patil 
Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Atpadi , District Sangli . 


2 . 


Bombay , 
dated 30th March 2022 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 


Read.— Rule 135 , Chapter X of the Maharashtra Civil Service ( Pension ) Rules , 1982 . 


Order 


No. G / 769 / 674 / 2022.— It is hereby notified that Shri Sylvester Joseph Lopes , Master ( Adm . ) , 
working on the establishment High Court , Original Side , Bombay shall stand retired on 
superannuation with effect from 31st March 2022 ( A.O.H. ) . 

By Order 
Bombay , 

R. B. BHAGWAT , 
dated 30th March 2022 . 

Registrar Original Side , 
High Court , Bombay . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read .— Government Resolution , L , and J. D. No. HCT - 2009 / Prakra . 141 / Ka - III , 

dated 22nd October 2010 . 
No. PLB - 1509 / 2017 / 2085.- Shri D. R. Kulkarni , Deputy Registrar ( Protocol ) , High Court , 
Appellate Side , Bombay , is granted encashment of Earned Leave of 30 days for block year 
commencing from 1st April 2020 to 31st March 2022 . 


Bombay , 
dated 30th March 2022 . 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


D. S. DESHMUKH , 

I / c . Registrar , 
Finance and Budget . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


१५ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


> 


No. A - 1203 / 2022 / 551 . - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 9 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the High Court is pleased to appoint the 
following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction in 
a Court of Sessions with immediate effect : 


Sr. No. 


Name of Judicial Officers 

and Present Posting 


1 


Shri Krishnagopal Shriniwasji Totla , 
District Judge - 3 
and Assistant Sessions Judge , 
District Latur . 
Shri Jagdeesh Munjaji Dalvi , 
District Judge - 4 
and Assistant Sessions Judge , 
District Latur . 


2 


Bombay , 
dated 31st March 2022 . 


M. W. CHANDWANI , 
Registrar General . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


CORRIGENDUM 


No. A - 1202 / 2022 


Read : -1 . High Court Notification No. A1202 / 2022 , dated 14th March 2022 

regarding grant of Child Care leave to Smt . Urmila S. Joshi - Phalke , 

Principal Judge , City Civil and Sessions Court , Mumbai . 
2. Letter dated 19th March 2022 received from the I / c Principal Judge 

and 1st Addl . Principal Judge , City Civil and Sessions Court , Mumbai 
in regard to change in arrangement of charge . 


( I ) 


Substitute the following entry appearing in Part II for existing entry in aforesaid High Court 
Notification i.e. “ The charge during the leave period of Smt . Urmila S. Joshi - Phalke , Principal 
Judge , City Civil and Sessions Court , Mumbai is kept with Shri A. T. Wankhede , 1st Additional 
Principal Judge , City Civil and Sessions Court , Mumbai from 11th March 2022 to 17th March 2022 
and from 19th March 2022 to 23rd March 2022 and with Shri R. M. Sadrani , Judge , City Civil 
Court and Additional Session Judge , Mumbai on 18th March 2022 for Judicial and Administrative 
Charge . 


By order of the Honourable the Chief Justice and Judges , 


Bombay , 
dated 30th March 2022 . 


N. G. GIMEKAR , 
Registrar , ( Insp.II ) . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 

ते 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. PLB - 1504 / 2013 / 2238.— Smt . S. B. Vichare , Officiating Deputy Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay , is granted Commuted Leave for 2 days from 9th March 2022 to 
10th March 2022 . 

Certified that Smt . S. B. Vichare , Officiating Deputy Registrar , would have continued to 
officiate as Deputy Registrar , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on 
leave during the above period . 

No. PLB - 1503 / 2011.— Shri Prakash V. Gurav , Officiating Deputy Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay , is granted Earned Leave for 6 days from 28th February 2022 to 5th 
March 2022 . 

Certified that Shri Prakash V. Gurav , would have continued to officiate as Deputy Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


Bombay , 
dated 4th April 2022 . 


D. S. DESHMUKH , 

I / c . Registrar , 
( Finance and Budget ) . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1509 / 2022 / 2233.- Smt . Shilpa S. Patkar , Officiating Assistant Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay , is granted Earned Leave for 2 days from 18th March 2022 to 
19th March 2022 . 

Certified that Smt . Shilpa S. Patkar , would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1506 / 2022.- Smt . Nilima N. Wadekar , Officiating Assistant Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay , is granted 1 ) Earned Leave for 1 day on 26th February 2022 and 2 ) 
Earned leave for 1 day 7th March 2022 . 

Certified that Smt . Nilima N. Wadekar , would have continued to officiate as Assistant 
Registrar , High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above 
period . 

No. PLB - 1518 / 2021.- Shri Dattaram R. Patole , Officiating Assistant Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay , is granted Earned Leave for 7 days from 19th March 2022 to 
25th March 2022 . 

Certified that Shri Dattaram R. Patole , would have continued to officiate as Assistant 
Registrar , High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above 
period . 

No. PLB - 1510 / 2022.- Smt . Neelima N. Deo , Officiating Chief Librarian , High Court , Appellate 
Side , Bombay , is granted Earned Leave for 11 days from 28th February 2022 to 10th March 2022 . 

Certified that Smt . Neelima N. Deo , would have continued to officiate as Assistant Registrar , 
High Court , Appellate Side , Bombay , had she not proceeded on leave during the above period . 

No. PLB - 1511 / 2017.- Shri Hemant A. Kulkarni , Officiating Assistant Registrar , High Court , 
Appellate Side , Bombay , is granted Commuted Leave for 119 days from 4th October 2021 to 
30th January 2022 . 

Certified that Shri Hemant A. Kulkarni , would have continued to officiate as Assistant 
Registrar , High Court , Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above 
period . 


Bombay , 
dated 4th April 2022 . 


D. S. DESHMUKH , 

I / c . Registrar , 
( Finance and Budget ) . 


१७ 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


1 


1 


गो.ते. रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १० मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि .१३२२ / प्र.क्र .१० / सेवा - २.- डॉ . अविनाश विठ्ठल लोखंडे , वैद्यकीय अधिक्षक , गट - अ , ग्रामीण रुग्णालय विटा , जि . सांगली 
हे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चंद्रकांत ह . वडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


1 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो.ते. रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २ मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१३२२ / प्र.क्र .१० / सेवा - २.- डॉ . विजय मनोहर कुटुंबे , नेत्र शल्य चिकित्सक , गट - अ , सामान्य रुग्णालय , बुलढाणा हे दिनांक 
३१ जुलै २०२१ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चंद्रकांत ह . वडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 

ते 
गृह विभाग ( परिवहन ) 
२ रा मजला , मादामा कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी .०२२२ / प्र.क्र .२ ९ / परि - ३.- कै . श्री . राजेंद्र काशिनाथ शिंदे , मोटार वाहन निरीक्षक , उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , 
बारामती यांचे दिनांक १० ऑक्टोबर २०२० रोजी मृत्यू झाला असल्याने ते दिनांक १० ऑक्टोबर २०२० रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले 
आहेत . 


1 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिपक पोकळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


7 


गृह विभाग ( परिवहन ) 
२ रा मजला , मादामा कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीडी .०२२२ / प्र.क्र .२ ९ / परि - ३.- श्री . सुधीर प्रभाकरराव चौधरी , मोटार वाहन निरीक्षक , उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , 
सातारा हे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


1 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दिपक पोकळे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


विधान भवन , मुंबई , दिनांक ३० मार्च २०२२ . 
क्रमांकः ७०७० / क - १.– मा . मंडळाने महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील एस -१४ : ३८६००-१२२८०० या वेतनस्तरातील “ तांत्रिक 
सहायक ” ( Technical Assistant ) ( गट - ब ) ( अराजपत्रित ) या पदाचे नामाभिधान “ सहायक ग्रंथपाल " ( Assistant Librarian ) 
एस -१४ : ३८६००-१२२८०० ( गट - ब ) ( अराजपत्रित ) असे करण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यानुसार या सचिवालयातील “ तांत्रिक सहायक " 
( Technical Assistant ) ( एस -१४ : ३८६००-१२२८०० ) ( गट - ब ) ( अराजपत्रित ) या पदाचे नामाभिधान “ सहायक ग्रंथपाल ” ( Assistant 
Librarian ) ( एस -१४ : ३८६००-१२२८०० ) ( गट - ब ) ( अराजपत्रित ) असे करण्यात आले आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुभाष नलावडे , 


अवर सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 


- 


१ ९ 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ एप्रिल २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे .१०२१ / प्र.क्र .४२८ / १ ९.- या विभागातील श्री . उमेश म . मदन , उप सचिव हे ३१ मार्च २०२२ ( म.नं. ) रोजी शासन सेवेतून 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


तु . पि . पवार , 
शासनाचे अवर सचिव . 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ एप्रिल २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे .१०२१ / प्र.क्र .४२ ९ / १ ९ . – या विभागातील श्री . मिलिंद ना . खांडके , कक्ष अधिकारी हे ३१ मार्च २०२२ ( म.नं. ) रोजी शासन 
सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


- 


1 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


तु . पि . पवार , 
शासनाचे अवर सचिव . 


HOME DEPARTMENT 


2nd Floor , Mantralaya , Madam Cama Road , 
Mumbai 400 032 , dated 31st March 2022 . 


NOTIFICATION 


No. PEN - 0322 / C.R.89 / POL - 1. — Shri Makarand Madhusudan Ranade , IPS , Spl . Inspector 
General of Police , Crime Investigation Department , Maharashtra State , Pune has retired from 
Government Service w.e.f. 31st March 2022 ( A.N. ) due to superannuation , as per Rule 16 ( 1 ) of All 
India Services ( DCRB ) Rules , 1958 . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. M. BHAT , 

Joint Secretary , 
Government of Maharashtra . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४-२० , २०२२ / चैत्र २४-३० , शके १ ९ ४४ 

ते 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


1 


गो.ते. रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २४ मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१३२२ / प्र.क्र .३६ / सेवा - २.- डॉ . घनश्याम रामचंद्र पाटील , क्ष किरण तज्ञ , गट - अ , सामान्य रुग्णालय , चंद्रपूर हे 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 

) 


1 


7 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


1 


चंद्रकांत ह . वडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ मार्च २०२२ . 


7 


अधिसूचना 


1 


क्रमांक सेवानि -२०२२ / ९ ७ / प्र.क्र .४१ / उद्योग - ३.- श्री . भास्कर गजानन साळुके , महाव्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र , सातारा हे नियत 
वयोमानानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१३ ( म.नं. ) रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


1 


रविंद्र गुरव , 


शासनाचे सहसचिव . 


1 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च २०२२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -२०२२ / प्र.क्र .४५ / उद्योग - ३.- श्री . गोरखनाथ रंगनाथ पवार , उद्योग अधिकारी ( तां . ) ( गट - ब ) , उद्योग सहसंचालक , यांचे 
कार्यालय , औरंगाबाद हे नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मार्च २०२२ ( म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रविंद्र गुरव , 


शासनाचे सहसचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


